उप संचालक, बाष्यके,गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सह संचालक , बाष्यके,गट-अ या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बाष्पके-१०१७/प्र.क्र.४४/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय :- 

बाष्पके संचालनालयातील उप संचालक गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता 
क्रमानुसार, सह संचालक, गट-अ या पदावर खालीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव । मूळ प्रवर्ग | पदोन्नतीचा | पदोन्नतीनंतरची 
प्रवर्ग पदस्थापना 
4 | २ दे... 8 | ५ 
श्री.सं.दि.मानकर | इ.मा.व. खुला सह संचालक, 
बाष्पके, नागपूर 


२. सदर अधिकाऱ्याची सहसंचालक, गट-अ, पदावरील पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
३. तसेच सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७च्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
५. सदर आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक9८३/२०१८, 
दिनांक ११/०७/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने व सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्र क्र. 
बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२॥/१६.ब, दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७ मधील मार्गदर्शनपर सूचनांना 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ur संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०९२९१७२५२३५७१० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Satish Bhartiya 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Industry Energy and 
. ° Lab 
2.5.4.2 
atish Bhartiya == 
ser 


"0320, 
ialNumber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e1582ba24 
d78c4b12a02126e493, cn=Satish Bhartiya 

Date: 2018.09.29 17:30:25 +05'30' 


falCode=400032, st=Maharashtra, 
107d5cfbd8bda13dc5782df4340706cbae9c3a 


(सतिठडा भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
प्रभारी संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४००५१. 
प्रत - 


१.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-१०१७/प्र.क्र.४४/कामगार-१ 


२.मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. प्रधान सचिव(कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई /नागपूर 

७.संबंधित अधिकारी (द्वारा - प्रभारी संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१.) 

८.निवड नस्ती, (कामगार-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


